गुलामगिरीतून सुटका 


फ्रेडरिक डग्लसची कथा 

चित्र रुपांतर : टेरी वेस्ट 


टेरी वेस्ट 


फ्रेडरिक डग्लसचे जीवन 


गुलामगिरीतून सुटका 
फ्रेडरिक डग्लसची कथा 


लेखकाच्या कल्पनाशक्तितून उत्तमोत्तम पुस्तकांची निर्मिती 
होते. पण हे पुस्तक एका खऱ्याखुऱ्या व्यक्तिच्या आयुष्याचे 
चित्रण करते . 


मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


फ्रेडरिक डग्लस गुलामगिरीच्या छायेतच लहानाचे मोठे झाले . 
तब्बल वीस वर्षे त्यांनी गुलाम म्हणून लोकांच्या शेतात काम 
केले, लाकूडतोड केली, लोकांच्या मुलांचे संगोपन केले . 


फ्रेडरिक डग्लसच्या आत्मकथेवर आधारित 


पण 1838 साली ते पळून गेले. आपण गुलामगिरीत 
सोसलेल्या जुलुमांवर त्यांनी एक पुस्तक लिहीले. गुलामगिरी 
प्रथा कशी अयोग्य आहे , हे लोकांना कळावे हा त्यांचा उद्देश 
होता. 


त्यांचे हे पुस्तक अमेरिकेच्या इतिहासात सर्वाधिक प्रसिद्ध 
आत्मकथा ठरली. 


फ्रेडरिक डग्लस लिहितात, “ माणूस गुलाम कसा बनतो, हे 
तुम्ही पाहिलंय. आता गुलाम माणूस कसा बनला, हे तुम्ही 
पाहा .” 


माझा जन्म अमेरिकेच्या मेरिलँड 
राज्यातला. मला आई आठवत नाही. 
तान्हं बाळ असतानाच मालकाने 
मला तिच्याकडून हिरावून घेतलं . 

माझं वय ! माहीत नाही . 


शेतात काम करण्यायोग्य 

वय नव्हतं माझं. 
कोंबड्यांना बागेत घुसू न 
देणं , हे माझं काम. 


माझ्या आईचं नाव होतं , 
हरियेट बेली. माझ्या 
बालपणी आम्ही चार 
पाच वेळाच भेटल्याचं 
मला आठवतंय. ती बारा 

मैल दूर राहायची . 


नीट काम कर . 
नाहीतर फटके 

देईन . 


घोड्यांसारखंच 
गुलामांनाही 
आपलं नेमकं 
वय माहीत 
नसतं . 


मला मार फारसा पडला नाही. 
पण मी नेहमी भुकेला आणि 
थंडीने गारठलेलो असायचो. 


रात्री झोपायला पलंग नव्हता. मी 
एक मोठी तागाची बॅग चोरली . 
ती गार फरशीवर ठेवून मी त्यात 
शिरायचो आणि निजायचो . 


रात्री जेवायला उकडलेला मका मिळायचा. एका मोठ्या लाकडी 
ट्रेमध्ये हा मका ठेवत. मग मुलांना बोलवत. मका खाऊन माझी 

भूक कधीच भागायची नाही . 


दिवसभर ती राबायची आणि 
रात्री मला भेटायला चालत 
यायची. ती मला अंगाई 
ऐकवत निजवायची. मी 
सकाळी जागा व्हायचो तेव्हा 
ती निघून गेलेली असायची. 


भरभर काम करा , 
आळशी कुत्र्यांनो! 


एकदा त्याने हेस्टर नावाच्या 
बाईचे हात - पाय बांधले . 


मी सात - आठ वर्षांचा । मी बाल्टिमोरला चाललो होतो. तिथे 
असताना मालकाने मला दूर मला मालकाचे नातेवाईक हग 
पाठवलं . 

ऑल्ड यांच्या घरी राहायचं होतं . 
मला काही समस्या नव्हती. मी 
तीन दिवस नदीत स्नान केलं . 
अंगाला चिकटलेली शेतातली धूळ 

स्वच्छ केली. 


माझा हकूम 
मोडलॉस ! 
तुला शिक्षा 
व्हायला हवी . 


थोडयाच दिवसांत 
तुला निघायचं 
आहे , फ्रेडरिक . 


प्लमर नावाचा एक 
माणूस गुलामांच्या 
कामावर देखरेख 
करायचा. तो राक्षस 
होता. तो नेहमी 
चाबूक आणि दंडुका 
घेऊन फिरायचा . 


बाल्टिमोरला मी 
बोटीतून गेलो. 


ऑल्ड दांपत्याने दारातच माझं 
स्वागत केलं . त्यांचा छोटा मुलगा 

थॉमसही सोबत होता. मला 
त्याचाच सांभाळ करायचा होता. 


नंतर अशी मारझोड 
पाहायची सवय झाली मला . 


मग त्याने तिला 
चाबकाने फोडून काढलं . 
तिने खूप गयावया केली, 
रडली. पण त्याला दया 
आली नाही . त्याच्या मते , 
तिचा गुन्हा भयंकर होता. 


जाताना मी अजिबात 
मागे वळून पाहिलं 

नाही . 


स्वागत आहे 
तुझं , फ्रेडरिक ! 


सोफिया ऑल्ड मला 
वाचायला शिकवू 

लागल्या . 


मग मिसेस ऑल्डची वागणूक बदलली. 
त्या दगडासारख्या कठोर झाल्या . त्या 
मला वृत्तपत्रही वाचू देईनात . 

किती वेळा 

तुला 
सांगायचं ? 


पण मी प्रयत्न सोडले नाहीत. 
मी रस्त्यावरच्या गरीब गोऱ्या 
मुलांना खायला द्यायचो. मग 
ते मला वाचायला शिकवायचे. 


चला , हे वाचून 
दाखवा मला . 


याआधी त्यांनी कधी गलाम 
ठेवला नव्हता घरी. त्यांचा 
प्रेमळपणा पाहून मी भारावलो . 


तू वाचायचं 
नाहीस . 


पण एकदा मि . 
ऑल्ड यांना हे 
कळलं . त्यांनी 
पत्नीला मला 
शिकवण्यास 
मनाई केली. 


हे बघ फ्रेडरिक , 
घर हा शब्द असा 

लिहायचा. 


गुलामाला वाचायला 
शिकवू नकोस. ते 
धोकादायक आणि 
बेकायदेशीर आहे . 


फ्रेडरिक वाचायला शिकला 

की तो स्वत : ची तुलना 
आपल्याशी करू लागेल . 


सोमवारी घरी 
आणि मग हा 

एकटाच असताना 
विचार तो इतर 

संपूर्ण दिवस मी 
गुलामांशी 

लिहीत बसायचो . 
वाटेल . 

मी थॉमसच्या 

| वहीतल्या रिकाम्या 
मि . ऑल्ड यांचे शब्द माझ्या 

जागांमध्ये 
मनात खोलवर रुजले. मला 

लिहायचो. 
सुटकेचा मार्ग सापडला. मला 
लिहा-वाचायला शिकलं पाहिजे . 


मी त्याच्या 
लिखाणाची 
सावकाश 

नक्कल 
करायचो. आमचं 
हस्ताक्षर हबेहब 


जुळू लागलं . 


आपण गुलाम आहोत , याचा 
त्याला तिरस्कार वाटू लागेल . 

तो विचार करू लागेल , 
गुलामगिरीतून सुटण्याचा. 


मी लिहा -वाचायला 
शिकण्यात काही 
वर्ष निघून गेली . 


चौदा वर्षांचा झाल्यावर 
मला पुन्हा शेतावर 

पाठवलं . 


शहरात राहून तू 

खूप नरम 
पडलायस . जा , 

माझा घोडा 
पकडून आण. 


माझा नवा 
मालक खूप 

क्रूर होता . 
तो गलामाना 

भकेलं 
ठेवायचा. 


मि . ऑल्ड यांनी एक गोष्ट 

अचूक सांगितली होती . 
वाचायला शिकल्यावर मी 
गुलाम आहे , याची मला 
तीव्रतेने जाणीव झाली. 


मालक माझ्यावर नेहमी डाफरायचा . 
त्याच्या घोड्याकडे मी मुद्दाम दुर्लक्ष 
करायचो . मग घोडा पळन जायचा . 


मालकाचा घोडा पाच मैल 

दूरवरच्या एका शेतात 
जायचा. तिथे मला काही 

चांगलं - चंगलं खायला 
मिळायच. मला याची 
सवय झाली होती. 


काळजी करू नका. 

मी याला 
आज्ञाधारक 
बनवतो . 


आता मी बारा वर्षांचा 
झालो होतो . पुस्तकं 
वाचू लागलो तसतसं 
मला या गुलामगिरीचा 
तिरस्कार वाटू लागला. 


सारं आयुष्य मी 
गुलाम म्हणून 
जंगणार नाही. 


मालकाला हे आवडलं नाही. त्याने मला 
एडवर्ड कोवे नावाच्या माणसाकडे सोपवलं . 
कोवे गुलामांची इच्छाशक्ती चिरडून 

टाकायचा. 


अरे काय 
करतोयस तू? 


पण माझी 
इच्छाशक्ती पूर्णपणे 
मेली नव्हती . 


आठवड्यातून एकदातरी कोवे 
मला चाबकाचे फटके मारायचा . 
माझं ऐकावच 
लागेल. नाहीतर 
पुन्हा फटके 

देईन . 


एकदा कोवेने मला धडा 
शिकवायचं ठरवलं . तो लांब 
दोरखंड घेऊन तबेल्यात आला. 
धक्का देऊन त्याने मला खाली 

पाडलं आणि मला बांध । 
लागला. त्याला वाटलं , मी 
त्याच्या ताब्यात आहे . 


मी कोवेला घट्ट 


धरलं . 


भयंकर थंडी असो वा भयंकर गर्मी, 
कोवे आम्हाला कामाला जुंपायचा . 
आम्ही पावसात आणि हिमवर्षांवातही 

काम करायचो . 


मागल्या सहा 
महिन्यापासून तू 
मला जनावरासारखं 

मारलंयस . 


ITTON 


M 


थोड्याशा 
पावसाने कुणी 
आजारी पडत 
नाही . 


min 


आता मला कुणाची 
पर्वा नाही. मी 
आणखी सहन 
करणार नाही. 


तुम्हाला 
शिकायचंच 
नाही वाटतं ! 


पुढचे दोन तास आम्ही मारामारी केली . 


कोवेने मला खुप फटके 
दिले. माझं शरीर आणि 
इच्छाशक्ती मरू लागली . 


शेवटी , कोवेने मला 

सोडून दिलं . 


या मारामारीनंतर मला 
जाणवलं , माझं फक्त शरीर 
गुलाम आहे. पण मन मुक्त आहे. 


अमेरिकेच्या उत्तर 
भागात गुलामगिरी प्रथा 
बेकायदेशीर ठरवली 
होती. आम्हाला तिथे 
जायचं होतं . 


मी प्रत्येक 
गुलामासाठी प्रवेशपत्र 
बनवलं . कुणी अडवलं 

असत तर ते 
दाखवता आलं असतं . 

ते कुणा गुलामाने 
बनवलं असल्याची 
शंका अजिबात आली 

नसती. 


I m 
afraid . 


भीती 
वाटते . 


मी गुलामांशी स्वातंत्र्याबद्दल 
गप्पा मारू लागलो. मुक्त 
होण्यासाठी काही करायला ते 
तयार झाले. मी एक योजना 
आखली. 


कोवेकडे वर्षभर राहिल्यावर मला एका 
नव्या मालकाकडे पाठवलं .तिथे मी 
गुलामांना गुप्तपणे लिहा -वाचायला 

शिकवू लागलो . 


पळन जायचा दिवस उजाडला. पण 
सकाळी जाग आल्यावर मला काही 
गडबड जाणवली. काहीतरी चुकलं होतं . 


HETAN 


आपण माणूस आहोत 
आणि आपल्याला 
मुक्तपणे जगण्याचा 
हक्क आहे . 


माझी भीती खरी ठरली . कुणीतरी 
फितुरी केली होती . आम्हाला अटक 
झाली . नशीब एवढंच की आम्हाला 

फासावर लटकवलं नाही. 


मला पुन्हा जुन्या मालकाकडे 
पाठवलं . त्याने मला पुन्हा 
हग आणि सोफिया ऑल्ड 

यांच्याकडे पाठवलं . 


हे बारा डॉलर . माझी 
आठवडाभराची कमाई . 


ऑल्डने 
मला नोकरी 
मिळवून 
दिली. पण 

माझा 
बराचसा 
पगार तो 
स्वत : कडे 
ठेवायचा . 


सहा सेंट तुला 


ठेव . 


तरीही मी खूप काबाडकष्ट केले. हा पळन जायची योजना तर बनवत 
नाही ना , अशी शंका मालकाला येऊ नये म्हणून मी चेहरा नेहमी 

आनंदी ठेवला. आणि मग एक दिवस.... मी पोबारा केला. 


लोकांना कुतूहल होते , मी कसा 
पळून आलो ? पण मी माझी 
योजना उघड केली नाही , गुप्त 
ठेवली . कारण इतर गुलामांनाही 
मुक्त व्हायची संधी मला द्यायची 

होती . 


फक्त एक गोष्ट मी उघड 
करेन . 3 सप्टेंबर 1838 रोजी 

मी न्यूयॉर्कला पोहोचलो. 
आता मी गुलाम नव्हतो, तर 

स्वतंत्र माणूस होतो. 


लवकरच मी अॅना मरे नावाच्या स्त्रीशी लग्न केलं . आम्ही मॅसेच्युसेट्स 
राज्यात स्थायिक झालो. तिथे मी मिळेल ते काम केलं . कधी लाकूडतोड 

केली, कधी कोळसे गोळा केले, कधी धुरांडी साफ केली. 


उत्तर अमेरिकेने 
गलामगिरीचा 
विरोध केलाच 

पाहिजे. 


गुलामगिरी प्रथा देवाने 
नाही , तर माणसाने 
निर्माण केलीय . 


मग मी 
गलामगिरीविरुद्ध 
प्रचार करणारं 
लिबरेटर नावाचं 
वृत्तपत्र वाचू लागलो 


गुलामगिरी प्रथा 

समूळ नष्ट 
करायलाच हवी . 


सुरुवातीला भीड वाटली . 
पण आपली कथा इतरांना 

सांगायचीच म्हणून मी 
ते वाचून माझ्यात उत्साह 

गुलामगिरीविरुद्ध 
संचारला. माझ्या योजनांना बळ | चालणाऱ्या सभांमध्ये बोलू 
मिळालं . गुलामगिरी संपवण्यासाठी 

लागलो. 
____ मी जोमाने प्रयत्न सुरू केले . 


गुलामगिरी प्रथा हळूहळू संपवून 
टाकू, या निश्चयाने मी गुलाम 
लोकांसाठी सातत्याने काम करत 
राहिलो. आम्हाला यश मिळेल 
की नाही, माहीत नाही. पण एका 
___ गोष्टीची खात्री वाटते , मी या 
जगात गुलाम म्हणून आलो , पण 
जाताना स्वतंत्र माणूस म्हणून 

जाईन . 


आयुष्यभर गुलाम म्हणून 
जगण्यास त्याने नकार दिला. 


• ही एक सत्यकथा आहे . 


• फ्रेडरिक डग्लसचा जन्म मेरीलँड राज्यातील 
बाल्टीमोर शहरात एका गुलामाच्या घरी 
झाला. त्याच्या मालकाने सांगितले की 
फ्रेडरिकलाही आयुष्यभर गुलाम म्हणूनच 
जगावे लागेल . 


• मालकाने हेदेखील सांगितले की फ्रेडरिक 
लिहू-वाचू शकत नाही . ते कायद्याच्या विरुद्ध 
आहे . 


• पण फ्रेडरिकने लिहा -वाचायचा निर्धार केला 

आणि मग त्याने गुलामगिरीतून मुक्त 
होण्याचा मार्गही शोधला. 


